प्राथमिक,माध्यमिक आणि विशेष शिक्षक, 
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षक तसेच 
सावित्रीबाई फुले आदर्श स्री शिक्षीका यांना 
राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार सन २०१७-१८. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: TERA २०१८/प्र.क्र.१३३ / टीएनटी-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २८ ऑगस्ट,२०१८ 


वाचा: 9) शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्र. पीटीसी २१६१/एफ, 
दि.१२/०१/१९६२. 
२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण २०१२/(२४९/१२)/टीएनटी-२ 
दि. ४/९/२०१४ 
३) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. पीटीसी२०१५/प्र.क्र.१२/ 
टीएनटी-४, दि. १९/०१/२०१५ व शुद्धीपत्र दि.२०/०१/२०१५ 
8) शासन परिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र-पीटीसी-२०१६/प्र.क्र.९८/ टीएनटी-४, 
दि.२१/७/२०१६ 
५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र-पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.७/टीएनटी-४ 
दि.१६.७.२०१८. 
६) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र. शिसं/राशिपु/२०१७-२०१८/२६१/विद्याशाखा, दिनांक-१४/८/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

समाजाची नि:स्वार्थ भावाने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱया व शौक्षणिक क्षेत्रात 
उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या व त्यांच्या 
गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने शिक्षक पुरस्कार दरवर्षी जाहीर करण्यात 
येतात. 
२. जिल्हा शिक्षक पुरस्कार, राज्य शिक्षक पुरस्कार व राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हे 
शिक्षक पुरस्काराचे विविध प्रकार आहेत. राज्यस्तरावरुन "आदर्श स्त्री शिक्षिका" पुरस्कार 
देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. जिल्हा शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किंवा अप्राप्त शिक्षकांची 
राष्ट्रीय/राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड होऊ शकते. जिल्हा शिक्षक पुरस्कार योजना 
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांकडून राबविली जाते. हा पुरस्कार जिल्हा पातळीवरील 
पुरस्कार असून, त्याची अंतिम अंमलबजावणी पूर्णत: जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्या 
अध्यक्षतेखालील जिल्हा स्तरावरील जिल्हा निवड समितीमार्फत जिल्हा परिषद पातळीवरुन 
केली जाते. 


झासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी २०१८/प्र.क्र.१३३ / टीएनटी-४ 


३. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना १९५८-५९ पासून महाराष्ट्र राज्यात कार्यान्वित असून ती शाळेय 
शिक्षण विभाग या प्रशासकीय विभागामार्फत राबविली जाते. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराची रक्‍कम केंद्र 
शासनाने रु.५०,०००/- अशी निश्चित केली आहे. या पुरस्कारासाठी केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार 
राज्यातील ६ शिक्षकाची नांमाकने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आली होती. 
8. राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना १९६२-६३ पासून महाराष्ट्र राज्यात कार्यान्वित असून, ती शाळेय 
शिक्षण विभागांमार्फत राबविली जाते. राज्य शिक्षक पुरस्काराची रक्कम रु. १०,०००/- आहे. तसेच 
राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना दिनांक ४ सप्टेंबर,२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये ठोक रक्‍कम 
रु.१.०० लक्ष ( रुपये एक लक्ष फक्त) अदा करण्यात येते. 
५. राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी शिक्षकांची अंतिम निवड करण्यासाठी दिनांक १६ जुले,२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये समितीची नियुक्‍ती करण्यात आली होती. राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार घोषित 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

सन २०१७-१८ च्या राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी शासनाने शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभाग स्तरावर १०८ शिक्षकांची निवड केलेली असून त्यामध्ये ३८ प्राथमिक शिक्षक, ३९ माध्यमिक शिक्षक, 
१८ आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ठ काम करणारे प्राथमिक शिक्षक,८ सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका, २ विशेष 
शिक्षक (कला/क्रीडा) व १ अपंग शिक्षक /अपंग विद्यार्थ्याच्या शाळेतील शिक्षक व १ गाईड शिक्षक व १ 
स्काऊट शिक्षक यांचा समावेश आहे. राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची नावे 
सोबत जोडलेल्या सहपत्र १ ते ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जाहीर करण्यात येत आहेत. पुरस्कार वितरण 
कार्यक्रम दि.५ सप्टेंबर,२०१८ रोजी घेण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥"७७॥[॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२७१६३७५४१९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by J. 5. Raskar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


Education And Sports Department, 
a S a i postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e e 2.5.4.20=04640d2030eaa3854379434ab85482042a072e 
8a601095b5f7aa8d67b9b02db2, cn=J. 9. Raskar 
fat 2018.08.28 16:44:43 +05'30' 


(ज.शिं.रासकरो 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र-१ते७ 
प्रति, 
१) आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२) आदिवासी विकास आयुकक्‍त,नाशिक 
३) राज्य मुख्य आयुक्त .महाराष्ट्र राज्य स्काऊटस्‌ आणि गाईडस्‌ ७९,एफ रोड,मरिन लाईन्स, 

मुंबई-४०० 00२. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक / प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ (प्रत्येकी ५प्रती) 
सर्व जिल्हाधिकारी / सर्व जिल्ह्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
शिक्षण संचाळक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
संचाळक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 


to} 
4 
द 
9 


YS <-> ५८... *-> 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीटीसी २०१८/प्र.क्र.१३३ / टीएनटी-४ 


८) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

९) सर्व जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), 

१०) सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई, मुंबई 

११) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांना 
राज्यातील वृत्तपत्रात प्रसिद्धीसाठी तसेच दूरदर्शन व आकाडावाणी या माध्यमाद्वारे 
प्रसिद्धीसाठी अग्रेषित. 

१२) पुरस्कार विजेते शिक्षक,शिक्षण संचाल,(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महारष्ट्र 
राज्य,पुणे.यांच्यामार्फत . 


प्रत माहितीस्तव अग्रेषित. 

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

मा. शालेय शिक्षणमंत्री यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

सर्व माननीय विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य 

मा.मुख्य सचिव,यांचे स्वीय सहाय्यक. 

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 

अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,वित्त विभाग/नियोजन विभाग/ग्राम विकास 
विभाग/आदिवासी विकास विभाग/ यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय,मुंबई. 

८) निवड नस्ती, कार्यासन-टीएनटी-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


सहपत्र - १ 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.१३३ /टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-१८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 


प्राथमिक शिक्षक 
अ.क्र शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता । जिल्हा | 
g श्रीमती गमरे माधवी अनिल सहाय्यक शिक्षक ।|जिजामाता विदया मंदिर आनंदवाडी, मालाड (पूर्व) मुंबई ९७ मुंबई 
र श्रीमती चव्हाण अनुजा प्रकाश सहाय्यक शिक्षक |चारकोप गाव महानगरपालिका मराठी शाळा कांदिवली (प) वॉर्ड-आर/दक्षिण मुंबई-४०००६७ मुंबई 
३ श्रीमती संखे पूजा प्रशांत सहाय्यक शिक्षक ।रामकृष्ण परमहंस मार्ग म्युनि.मराठी शाळा, मुंबई. मुंबई 
¥ श्रीमती साबळे हर्षल संजय सहाय्यक शिक्षक |जि.प.शाळा उसाटणे,केंद्र-करवले,ता.अंबरनाथ जि.ठाणे ठाणे 
५ श्री. मोकल दयानंद सिताराम सहाय्यक शिक्षक |रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, कानपोली, पो. पडघे, ता. पनवेल जि.रायगड रायगड 
द श्री. कदम जतिन रमेश सहाय्यक शिक्षक |राजगुरु ह.म.पंडीत विद्यालय सफाळे (पू.),ता.जि.पालघर, पिनकोड-४०११०२ पालघर 
७ श्रीमती वेल्हाळ माधुरी प्रमोद सहाय्यक शिक्षक ।|जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, रायवाडी, जि. पुणे पुणे 
é श्री. सरपणे बळीराम शिवदास सहाय्यक शिक्षक |जि.प.प्राथमिक शाळा खेडेकरवस्ती (खामगाव) ता.दौड जि.पुणे पुणे 
९ श्रीमती गवळी लता गुलाबराव सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, माही, ता.कर्जत, जि.अहमदनगर अहमदनगर 
१० डॉ. येवले नागनाथ आप्पासाहेब सहाय्यक शिक्षक ।|जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, वटवटे जि.सोलापूर सोलापूर 
११ श्री. कुऱ्हाडे नानासाहेब वाल्मिक सहाय्यक शिक्षक जि.प.प्राथ.शाळा नेऊरगाव ता.येवला, जि.नाशिक नाशिक 
श्र श्री. शिदे सतिष पुंडलिक सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद शाळा - निकुंभे ता.जि.धुळे धुळे 
१३ श्री. सपकाळे चंद्रकांत मुरलीधर सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद शाळा,ठेगचे त.बो.ता. शहादा जि.नंदुरबार नंदुरबार 
ww श्री. साळुंखे मनवंतराव भिमराव सहाय्यक शिक्षक जि.प.प्राथमिक शाळा धाबे ता.पारोळा जि.जळगाव (४२५१११) जळगाव 
१५ श्री. हिरवे विनायक सुहास सहाय्यक शिक्षक |विदया मंदिर करुंगळे ता. शाहूवाडी जि.कोल्हापूर कोल्हापूर 
१६ श्री. जुनघरे शामराव धोंडीबा सहाय्यक शिक्षक ।|जि.प.प्राथमिक शाळा भागवली-मुरा ता-जावली, जि-सातारा सातारा 
१७ श्री. होनमाने गोपाळराव तानाजी सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद शाळा, हणमंतवडिये ता.कडेगांव जि. सांगली सांगली 
१८ श्रीमती राणे सुनिता गोविंद सहाय्यक शिक्षक ।जि.प.पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा कोळकेवाडी बोलाडवाडी.तालुका-चिपळूण, जिल्हा-रत्नागिरी रत्नागिरी 
१९ श्री. सावंत शामसुंदर मधुकर सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परीषद पूर्ण प्राथ.शाळा पोखरण नं.1 तालुका-कुडाळ, जिल्हा-सिधुदुर्ग सिंधुदुर्ग 
२० श्री. खाडे संजय भीमराव सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा रजापूर,केद्र-एकतूणी,ता.पैठण,जि. औरंगाबाद औरंगाबाद 
२ श्री. मुसळे संतोष मधुकरराव सहाय्यक शिक्षक |जि.प.प्रा.शा.आवलगाव बु केंद्र पानेवाडी ता.घनसावंगी जि.जालना जालना 
२२ श्री. वाळके सोमनाथ वामन सहाय्यक शिक्षक ।जि.प.के.प्रा.शा.पारगाव जोगेश्‍वरी,ता.आष्टी जि-बीड बीड 
२३ श्री. काजी नसिरोद्दीन सफियोद्दीन सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अंनदवाडी के.चाटोरी ता.पालम जि.परभणी परभणी 
२४ श्री. भोसले विनायक शंकरराव सहाय्यक शिक्षक |जि.प.प्रा.शा.सांडस ता.कळमनुरी जि.हिंगोली हिंगोली 
२५ श्रीमती पवार संगीता उत्तरेश्वर सहाय्यक शिक्षक |जि.प.के.प्रा.शा.गंगापुर ता.जि.लातुर लातूर 
२६ श्रीमती बेस छाया तुकारामसिह सहाय्यक शिक्षक ।|जि.प.प्रा.शा.अंधवाडी के.येवली ता.हदगाव जि.नांदेड नांदेड 
२७ श्रीमती स्वामी रंजना कमलाकर सहाय्यक शिक्षक ।|जि.प.प्रा.शा.धोत्री केद्र-नांदुरी ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद उस्मानाबाद 
२८ श्रीमती सोरमारे रंजना सुखदेव सहाय्यक शिक्षक जि.प.उच्च प्राथ.शाळा, बोखारा नागपूर 
२९ श्री. गिरी अशोक रमेशराव सहाय्यक शिक्षक ।अषित प्राथमिक शाळा ,पवनी ता. पवनी जि.भंडारा भंडारा 


Page 1 


३० श्री. बिजेवार नेतराम चिलबनसाव सहाय्यक शिक्षक |जि.प.वरिष्ठ प्राथ.शाळा सटवा पं.स.गोरेगाव जि.प.गोदिया गोंदिया 
३१ श्री. नगराळे प्रेमानंद यशवंत सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्राथ.शाळा चिचोडी(न)पं.स.भद्रावती जि.चंद्रपूर चंद्रपूर 
aR श्री. पठाण नुरखॉ मेहमुदखाँ सहाय्यक शिक्षक |जि.प.उ.प्राथमिक शाळा आंबेटोला पं.स.गडचिरोली जि.प.गडचिरोली गडचिरोली 
३३ श्री. गाठे देवेद्र महादेवराव सहाय्यक शिक्षक ।जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा वाहितपूर ता.सेलू जि. वर्धा वर्धा 
३४ श्री. कासमपूरे गजानन ज्ञानदेवराव सहाय्यक शिक्षक |जि.प.पू.मा.शाळा पेढी ता.भातकुली जि.अमरावती अमरावती 
३५ श्री. फाळके प्रमोद किसनराव सहाय्यक शिक्षक जि.प.उच्च प्राथ.मराठी शाळा, तामशी पो.बटवाडी बुद्रुक, ता.बाळापूर, जि.अकोला अकोला 
aR श्री. वरघट अजूंन कृष्णाजी सहाय्यक शिक्षक ।जि.प.उच्च प्राथमिक केंद्रशाळा निजामपूर पं.स.रिसोड जि.वाशिम वाशिम 
३७ श्री. चव्हाण अनिल कनिराम मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथ.शाळा बोराखेडी ता.मोताळा जि. बुलढाणा बुलढाणा 
३८ att, विश्‍वकर्मा विजय दुधनाथ सहाय्यक शिक्षक ।जि.प.प्राथमिक मराठी शाळा- मनसळ पं.स.पुसद जि.यवतमाळ यवतमाळ 
सहपत्र -२ 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.१३३ /टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-१८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 
माध्यमिक शिक्षक 
अ.क्र. शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता जिल्हा 
१ श्रीमती मुळे पुष्पलता अशोक सहाय्यक शिक्षक |शेठ धनजी देवशी राष्ट्रीय शाळा, घाटकोपर पूर्व, उपाश्रय लेन, मुंबई -४०००७७ मुंबई (उ.) 
२ श्री. देशमुख लक्ष्मण कोंडीबा मुख्याध्यापक अभ्युदय विद्यालय, पारशीवाडी, घाटकोपर (प.) मुंबई-४०००८६ मुंबई 
३ श्री. तिवारी दयानंद रामचंद्र सहाय्यक शिक्षक |एसआयडब्ल्यूजसएनआर स्वामी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अंड सायन्य, WALA मार्ग, वडाळा, मुंबई-४०००३१ मुंबइ (द.) 
४ श्रीमती हजारी भारती महेंद्र मुख्याध्यापक AASV न्यू इंग्लिश स्कूल, गव्हर्नमेंट कॉलनी, खेरवाडी पोलीस स्टेशन, बांद्रा (ईस्ट) मुंबई-५१ मुंबइ (प.) 
५ श्री. पवार चंद्रकांत खंडेराव मुख्याध्यापक च. बा. म्हात्रे विद्यामंदिर कोपर डोंबिवली (प.) ता. कल्याण, जि. ठाणे. ठाणे 
६ डा. पाटील अनिल रामराव सहाय्यक शिक्षक |डॉ. पारनेरकर महाराज विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, वाशिवली, ता. खालापूर, जि. रायगड रायगड 
७ श्रीमती पाटील स्मिता विकास मुख्याध्यापक ज.म. ठाकूर हायस्कूल, वाणगाव, ता. डहाणू, जि. पालघर-४०११०३ पालघर 
८ lait. पाटील आण्णासाहेब सर्जराव सहाय्यक शिक्षक श्री. शिवाजी मराठा जिजामाता हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, शुक्रवार पेठ, पुणे-2 पुणे 
९ श्री. बुरसे एकनाथ हरिभाऊ मुख्याध्यापक हिंदुस्थान अंटिबायोटिक्स स्कूल, (माध्य. विभाग) खराळवाडी, पिंपरी, पुणे-४११०१८ पुणे 
१० श्री. लोखंडे अनिल किसन सहाय्यक शिक्षक [wae माध्यमिक विद्यालय, गळनिंब, ता. श्रीरामपूर, जि, अहमदनगर-४१३७१० अहमदनगर 
११ श्री. शेख युसुफ गफूरसाब सहाय्यक शिक्षक श्रीमती निर्मलाताई ठोकळ प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालय, विजापूर रोड, सोलापूर सोलापूर 
१२ श्री. ठाकरे जयवंत निंबाजी सहाय्यक शिक्षक ।कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय, आसखेडा, ता. बागलाण, जि. नाशिक नाशिक 
१३ | ST. नेरपगार प्रविण भाऊराव सहाय्यक शिक्षक श्री. शि.वि.प्र. संस्थेचे के. कर्म. डॉ. पां.रा. घोगरे कनिष्ठ विज्ञान महाविद्यालय, धुळे धुळे 
१४ श्री. सूर्यवंशी निमेश विष्णूपंत मुख्याध्यापक देवमोगरा विद्याप्रसारक मंडळ तळोदा संचलित माध्यमिक विद्यालय, तळवे, ता. तळोदा, जि, नंदुरबार नंदुरबार 
१५ डॉ. पाटील ईश्‍वर शेकनाथ सहाय्यक शिक्षक |राणी लक्ष्मीबाई ज्युनिअर कॉलेज, पारोळा, ता. पारोळा, जि. जळगाव जळगाव 
१६ श्री. सुतार जयवंत विष्णुपंत सहाय्यक शिक्षक |हसूर हायस्कूल, हसूर दु. ता. करवीर, जि. कोल्हापूर कोल्हापूर 
१७ श्री. गलांडे उत्तम शंकर सहाय्यक शिक्षक |आदर्श विद्यामंदिर, विंग, ता. कराड, जि. सातारा-४१५१२२ सातारा 
१८ श्रीमती जाधव विजया राजेंद्र सहाय्यक शिक्षक |छ. शिवाजी विद्यालय, दु्धोडी, ता. पलुस, जि. सांगली सांगली 
१९ श्री. काटे वसंत बाबुराव सहाय्यक शिक्षक ।स्वामी स्वरुपानंद विद्यामंदिर, पावस, ता.जि.रत्नागिरी रत्नागिरी 


Page 2 


२० श्री. वालावलकर संतोष बाळकृष्ण सहाय्यक शिक्षक श्रीराम मोरेश्वर गोगटे माध्यमिक विद्यामंदिर जामसंडे, ता.देवगड, जि. सिधुदुर्ग सिंधुदुर्ग 
२१ श्री. नवले सुकुमार श्रेणिक सहाय्यक शिक्षक |गुरुदेव संमतभद्र विद्यामंदिर, वेरुळ, ता. खुलताबाद, जि. औरंगाबाद-४३११०३२ औरंगाबाद 
२२ श्री. गोरे भाऊसाहेब नानासाहेब मुख्याध्यापक श्री. शिवाजी हायस्कूल रामनगर (सा.का) ता. जि. जालना जालना 
२२ श्री. घाडगे शामसुंदर बाबासाहेब सहाय्यक शिक्षक |संस्कार विद्यालय, बीड, नवी भाजी मंडई, नेताजी मैदान, बीड बीड 
२४ श्री. केंद्रे माधव शिवहार सहाय्यक शिक्षक श्री. रोकडोबा माध्यमिक विद्यालय खंडाळी (रो) ता. गंगाखेड, जि. परभणी परभणी 
२५ श्री. देशपांडे प्रताप नरसिंगराव सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्रशाला हटटा, ता. वसमत, जि. हिंगोली हिगोली 
२६ श्री. नागापुरे शिवलिंग उमाकांत सहाय्यक शिक्षक ।जिल्हा परिषद कन्या प्रशाला, औसा (भादा) ता.औसा, जि.लातूर लातूर 
२७ |डॉ. शेख मोहम्मद sealer सहाय्यक शिक्षक ।|जिल्हा परिषद हायस्कूल अर्धापूर, ता. अर्धापूर जि. नांदेड नांदेड 
२८ श्री. पवार कुंडलिक दगडू सहाय्यक शिक्षक छत्रपती शिवाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, उस्मानाबाद, ता.जि.उस्मानाबाद-४१३५०१ उस्मानाबाद 
२९ (ST. रोशनखेडे शारदा कृष्णकांत सहाय्यक शिक्षक ।|तेजस्विनी विद्यालय, कोराडी, ता. कामठी, जि. नागपूर नागपूर 

३० श्री. गायधने ओमप्रकाश बाबुराव सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद हायस्कूल तथा विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, सिहोरा, ता. तुमसर, जि. भंडारा भंडारा 

३१ श्री. राहांगडाले मनोजकुमार लिखन सहाय्यक शिक्षक ।श्रीमती विमलताई विद्या. कटंगी नाका, गोदिया गोंदिया 
३२ श्री. डोंगरे महेश कवडूजी सहाय्यक शिक्षक ।हिरालाल लोया विद्यालय, वरोरा जि. चंद्रपूर चंद्रपूर 

३२ श्री. शेख वकिल अहमद मो.शफो सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद हायस्कूल एटापल्ली, ता.एटापल्ली, जि.गडचिरोली गडचिरोली 
३४ (ST. चौधरी रत्ना cade सहाय्यक शिक्षक |रंगलाल केजडीवाल हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, पुलगाव, ता.देवळी, जि. वर्धा वर्धा 
३५ श्री. मानकर गजानन नागोराव सहाय्यक शिक्षक ।राष्ट्रीय शेतकी विद्यालय, खोलापूर, ता. भातकुली, जि. अमरावती अमरावती 
३६ श्री. सोनखासकर जयकुमार शंकरराव सहाय्यक शिक्षक इंदिरा गांधी नगरपरिषद माध्यमिक विद्यालय, मूतिजापूर, जि. अकोला-४४४१०७ अकोला 
३७ श्री. मोटघरे अजयकुमार रामहरी सहाय्यक शिक्षक |जे. डी. चवरे विद्यामंदिर, कारंजा लाड, जि. वाशिम वाशिम 
३८ श्री. जवंजाळ सुनील नामदेवराव मुख्याध्यापक विद्या विकास माध्य. उच्च माध्य. विद्यालय कोलवड, ता. जि. बुलडाणा बुलडाणा 
३९ श्री. रोकडे अविनाश बाबाराव मुख्याध्यापक स्व. माणिकराव पांडे (पाटील) विद्यालय, फाळेगाव, ता. बाभूळगाव, जि. यवतमाळ यवतमाळ 

सहपत्र -३ 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्रक्र.१३३ /टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-१८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 
आदिवासी प्राथामिक शिक्षक 
अ.क्र. शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता जिल्हा 

१ श्री. देसले विजयकुमार राजाराम सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद केंद्रशाळा पडवळवाडा ता.शहापूर, जि.ठाणे ठाणे 

२ श्री. जोशी अनिल त्र्यंबक सहाय्यक शिक्षक ।अंकडमी ऑफ डेव्ह.सायन्स संस्थेचे ज्ञानानुभव प्राथ.विद्यालय, कशेळे ता. कर्जत जि. रायगड पि.नं. ४१९०२०१ रायगड 

३ श्री. पाटील ईश्वर उखा सहाय्यक शिक्षक ।जिल्हा परिषद केंद्र शाळा मो-हांडा ता. मोखाडा जि. पालघर पालघर 

४ श्री. सदाकाळ उत्तम निवृत्ती सहाय्यक शिक्षक |जि.प.शाळा करंजाळे ता. जुन्नर जि.पुणे पुणे 

५ श्री. फटांगरे संतोष दत्तात्रय सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शेळकेवस्ती, (धा.पाट) ता. अकोले जि.अहमदनगर अहमदनगर 

६ श्रीमती पाटील विद्या रविंद्र सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिदवाडी पो.खंबाळे ता.इगतपुरी जि. नाशिक नाशिक 

७ श्री. बेलदार नामदेव लक्ष्मण सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा - वेळुंजे ता..त्र्यंबकेश्‍वर जि.नाशिक नाशिक 


Page 3 


८ श्री. बाविस्कर मुकेश दत्तात्रय सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद डीजीटल कन्या शाळा नं.२ पिपळनेर ता. साक्री जि.धुळे धुळे 
९ श्री. बच्छाव आबा मोतीराम सहाय्यक शिक्षक |जि.प.प्राथ.शाळा, गिरजगाव,ता.जि.नंदुरबार नंदुरबार 
१० श्री. पाडवी दशरथ सोमा सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद केद्र शाळा भादवड ता नवापूर जिल्हा नंदुरबार नंदुरबार 
११ श्री. तडवी साहेबु मयबु मुख्याध्यापक जि.प.शाळा - मोरव्हाल ता. रावेर जि. जळगाव जळगाव 
१२ श्रीमती सेलूकर शालिनी विठठलराव सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद प्रा.शाळा, रोहीदास तांडा ता.किनवट जि.नांदेड नांदेड 
१३ श्री. चव्हाण सचिन भीमराव सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा सालई (हिवरा) पं.स.रामटेक जि.प.नागपूर (आदिवासी क्षेत्र) नागपूर 
१४ श्री. कापसे दिपक मोतिराम सहाय्यक शिक्षक |जि.प.व.प्रा.शाळा - सावली पं.स.देवरी जि.गोदिया गोंदिया 
१५ श्री. बोडे मोरेश्‍वर बालाजी मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद उच्च प्राथ शाळा पिंपळगांव, ता.कोरपना, जि.चंद्रपूर चंद्रपूर 
१६ श्री. बुध्दावार विजयकुमार हनुमय्या सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद वरीष्ठ प्राथ. शाळा, लंबडपल्ली, ता.सिरोचा गडचिरोली 
१७ श्री. कुनघाडकर वासूदेव आत्माराम मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा पेटतळा ता.चामोशी जि. गडचिरोली गडचिरोली 
१८ श्रीमती मेश्राम अर्चना जसवंत सहाय्यक शिक्षक |जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा.टोली,केद्र-मोगदी ता-धारणी,जिल्हा - अमरावती (मेळघाट) अमरावती 
सहपत्र - ४(अ) 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.१३३ /टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-१८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 
क्रीडा शिक्षक 
अ.क्र शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता जिल्हा 
1 श्री.राठोड युवराज बाबुसिंग सहाय्यक शिक्षक ।वसंतराव नाईक महाविद्यालय एअरपोर्ट रोड, औरंगाबाद - ४३१००३ औरंगाबाद 
सहपत्र - ४(ब ) 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.१३३ /टीएनटी-४,दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-१८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड लेल्या शिक्षकांची यादी 
कला शिक्षक 
अ.क्र शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता | जिल्हा | 
| 8 श्री. देशमुख मोहन अण्णा सहाय्यक शिक्षक अहिल्यादेवी हायस्कूल फार गर्ल्स पुणे पुणे 


Page 4 


सहपत्र - ५ 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.१३३ /टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-१८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 


दिव्यांग शिक्षक 
अ.क्र शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता जिल्हा 
| श्री. शिदे निलेश विनायक मुख्याध्यापक जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा निफाड नं.१ ता.निफाड जि.नाशिक नाशिक 
सहपत्र - ६(अ) 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.१३३ /टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-१८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 
स्काऊट शिक्षक 
अ.क्र शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता जिल्हा 
१ श्री. इबिते अभिमन्यु राम मुख्याध्यापक जवाहर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विदयालय केसापुरी वसाहत,ता माजलगाव,जि.बीड बीड 
सहपत्र - ६(ब) 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.१३३ /टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-१८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 
गाईड शिक्षक 
अ.क्र शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता जिल्हा 
रि श्रीमती पवार भारती नवल सहाय्यक शिक्षक के.बी.एच.विदयालय आराई ता.बागलाण जि.नाशिक नाशिक 


PageS 


सहपत्र - ७ 
शासन निर्णय,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,क्र.पीटीसी-२०१८/प्र.क्र.१३३ /टीएनटी-४, दिनांक २८ ऑगस्ट,२०१८. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्तरावरुन सन २०१७-९८ राज्य शिक्षक 
पुरस्कारासाठी निवड झालेल्या शिक्षकांची यादी 


सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार 


अ.क्र शिक्षकाचे नाव पदनाम शाळेचे नाव व पत्ता विभाग 
१ श्रीमती सोंडे संध्या सुभाष सहाय्यक शिक्षक ।|जिल्हा परिषद शाळा वडराई, ता.जि.पालघर मुंबई 

२ श्रीमती डॉ.जगताप तेजस्विनी पंडितराव  ।सहाय्यक शिक्षक |साधना विदयालय व आर आर शिंदे ज्यु.कॉलेज हडपसर. पुणे-२८ पुणे 

3 श्रीमती तेलोरे वेशाली प्रभाकर सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा नागापूर ता.निफाड जि.नाशिक नाशिक 
डू श्रीमती मुलाणी नुरजहा समीर सहाय्यक शिक्षक |विदया मंदिर म्हालसवडे, ता. करवीर जि. कोल्हापूर कोल्हापूर 
ष्‌ श्रीमती माने पुनम प्रकाशराव सहाय्यक शिक्षक जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, वाघाळवाडी केद्र - साखर कारखाना ता.अंबाजोगाई जि.बीड औरंगाबाद 
रि श्रीमती सबसगी दिपाली गुरुलिंग सहाय्यक शिक्षक |जि.प.प्रशाला सिरसाव ता.परांडा. जि.उस्मानाबाद लातूर 

७ श्रीमती ed रेखा पांडुरंग सहाय्यक शिक्षक जि.प.प्रा.शाळा चिरादेवी.केंद्र - ढोरवासा प.स.भद्रावती .जि.चंद्रपूर नागपूर 
८ श्रीमती बनाफर विद्या विजयसिह सहाय्यक शिक्षक जि.प.व प्राथ शाळा, कौलखेड जहागीर पं.स.अकोला,जि.अकोला अमरावती 


Page 6 


